कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) 
यांच्याकरीता जुने शासकीय वाहन निर्लेखित 
करून नवीन शासकीय वाहन खरेदीस व येणाऱ्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७१/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ५ जानेवारी, २०१५ 


वाचा :- 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. वाहनखरेदी/२०१४/कक्ष-६(२)/६७३६, दिनांक २१.०६.२०१४. 
२) ares निर्णय वित्त विभाग क्र.वाहन २०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दिनांक ४.८.२०१४ 
३) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्र.वाहन २०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दि. ७.८.२०१४ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांकः जेएळएम-१३१२/प्र.क्र.८७/तुरुंग-२, दि.१५.२.२०१४ 
प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालनालय व कारागृह महानिरीक्षणालय, पुणे आणि राज्यातील 
कारागृहांकडे एकूण ८६ शासकीय वाहनांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय वाहन आढावा 
समितीच्या मान्यतेने वाहने अनुज्ञेय करण्यास दिनांक १५.२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर वाहनांमध्ये कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम विभाग, येरवडा, पुणे या 
कार्यालयाकडील शासकीय वाहन क्रमांक एम एच-०१, एसए-१९१ या सन २००५ साली खरेदी 
करण्यात आलेल्या वाहनाचा समावेश असून सदर वाहन निर्लेखित करण्यात आलेले आहे. कारागृह 
उपमहानिरीक्षक यांना वारंवार महाराष्ट्रातील कारागृहांची वार्षिक तपासणी, मंत्रालयीन बैठका, 
न्यायालयीन कामासाठी हजर राहणे, विविध कारागृहांच्या ठिकाणी अचानक झडती घेऊन व तेथील 
सुरक्षा व्यवस्था तपासणी करणे sass असल्याने कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) 
यांच्याकरीता जुने शासकीय वाहनाच्या बदल्यात वरील वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयाच्या अधीन 
नवीन शासकीय वाहन खरेदीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

शासन आता, कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकरिता वाचा क्र. 
२ येथील शासन निर्णय व क्र.३ येथील शासन शुद्धीपत्रकानुसार रु.७ लक्ष किंमत मर्यादेतील त्याच 
प्रकारचे (वाहनाची किंमत + विक्रिकर-- Cot रजिस्ट्रेशन चार्जेस + मूल्यवर्धित कर इ. सह ) वाहन 
खरेदीस मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१८/तुरुंग-२ 


२. याबाबतचा खर्च मागणी मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग (योजनेतर), ००१, संचालन व 
प्रश्‍ासन, (00)(09) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ 0028), ५१, मोटर वाहने या उपशीर्षातंर्गत 
सन २०१४-१५ साठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५०८/१४/ 
विनियम, दिनांक २०.९.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०१०३१०४९५२१९२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


Pawara 
aysi N Q DN: CN = Jaysing L Pawara 
S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra 


P awa fa OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.01.05 16:35:38 
+05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 

«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

«७ अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम), मंत्राळय,मुंबई-३२, 

७ उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

«७ निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


